डिजिटल इको-फ्रेंडली वॉल पेंटींग या माध्यमाद्वारे 
प्रसिध्दी करण्याकरीता विहित पध्दतीने निवड 
करण्यात आलेल्या संस्थांच्या यादीस व दरास 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०२३/प्र.क्र.२८२/का.३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - १३ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:मावज-२०२०/प्र.क्र.११४(३)/का.३४, 
दिनांक ३ मार्च, २०२१. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:मावज-२०२३/प्र.क्र.१३२/का.३४, 
दिनांक १८ मे, २०२३. 
३) माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाचे पत्र क्र.प्रदर्शने/२०२३/वॉल पेंटींग/का- 
६/४४६,दिनांक १ सप्टेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

शासकीय योजना लोकाभिमुख करून त्याची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी 
प्रसिद्धी आभियान राबविण्याकरिता उक्त संदर्भ क्र.२ येथील दि. १८ मे, २०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील अ.क्र. १० मधील डिजिटल वॉल पेंटिंगद्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रात शासकीय संदेशाची 
प्रसिद्धी करण्यासाठी विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून कार्यवाही करण्याकरिता मान्यता 
देण्यात आली आहे. तदनुषंगाने डिजिटल इको-फ्रेंडली वॉल पेंटींग या माध्यमाद्वारे शासनांच्या 
योजनांची प्रसिद्धी करण्याकरीता विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून खुल्या ई-निविदा 
प्रक्रियेद्दारे निवड करण्यात आलेल्या पात्र संस्था व त्यांच्या 1 दरास शासन मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

डिजिटल इको-फ्रेंडली वॉल पेंटींग या माध्यमाद्वारे शासनांच्या योजनांची प्रसिद्धी 
करण्याकरीता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने विहित पद्धतीचा अवलंब करून खुल्या 
ई-निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करुन डिजिटल इको फ्रेंडली वॉल पेंटिंग या माध्यमाद्वारे प्रसिध्दी 
करण्याकरीता प्रति चौ.फूट दर रु.१११.११ (सर्व करांसहीत) या दराने काम करणाऱ्या ३ संस्थांची 
शासनाकडे शिफारस केलेली आहे. तदनुषंगाने पात्र ठरलेल्या १ मे. कॅन इमेज, वसई 
२) मे. क्रिश इन्ट्राट्रेड प्रा.लि., औरंगाबाद ३) मे. युनिवर्सल ट्रेडलिंक, अहमदनगर या तीन संस्थांना 
डिजिटल इको-फ्रेंडली वॉल पेंटींग या माध्यमाद्वारे प्रसिध्दी करण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.२८२/का.३४ 


संस्थांची नांवे विभागीय माहिती कार्यालय दर 
क्षेत्रे 

१)मे.कॅन इमेज,वसई मुंबई शहर व मुंबई उपनगर । रु.१११.११ प्रति चौ.फूट (सर्व 
कोकण विभाग करांसहित) डिजिटल इको फ्रेंडली 
(मुंबई महानगर वगळता) वॉल पेंटिंग साठी एकूण प्रति चौ.फूट 

२)मे.क्रिशा इन्ट्राट्रेड प्रा.लि., | कोल्हापूर दर 

औरंगाबाद पुणे Rate per sq. feet inclusive of 
नाठिक travel, transportation, license 
औरंगाबाद fees, lease/rent if any, taxes, etc. 

३)युनिवर्सल ston, लातूर (including GST) 

अहमदनगर अमरावती Base Weight (GSM) 90 GSM (+/-) 
नागपूर 15 Gram Per Sq. Meter 


2. डिजिटल ईको फ्रेंडली वॉल पेंटिंग या माध्यमाद्वारे प्रसिध्दीकरिता खर्च सामान्य प्रशासन 


विभाग, मागणी क्रमांक ए-६, २२२०११७५-माहिती व प्रसिध्दी,६०-इतर,१०१ जाहिरात व हक 
प्रसिध्दी (००)(०३) शासकीय योजनांची विशेष प्रसिध्दी मोहिम (योजनांतर्गत), २६ जाहिरात व 


प्रसिध्दी या SAPNA सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतुदीतून विहित 


कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन भागविण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय दिनांक २६.३.२०२० अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तींचे 


तसेच, खरेदी प्रक्रियेबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १.१२.२०१६ च्या 


तरतुदीनुसार तसेच अन्य अनुषंगिक शासन निर्णयातील तरतूदींचा तसेच प्रचलित ई-निविदा 


प्रक्रिया /CVC निर्देशा/ CAG मार्गदर्शक तत्वे इत्यादींचे काटेकोरपणे पालन करुन खर्च करण्यात 


यावा व त्यानुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


४. उक्त संस्था सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांपर्यंत अथवा 


नवीन संस्थांची निवडसूची अस्तित्वात येईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत 


कार्यरत राहतील. 


५. निवड केलेल्या संस्थेस कार्यारंभ आदेशा देताना संबंधित कामासाठी आवश्‍यक असलेली 


सर्व कागदपत्रे वैध स्वरुपात संबंधित संस्थेकडे असतील, याची खातरजमा करुनच कार्यारंभ 


आदेशा देण्यात येतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.२८२/का.३४ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१३१६०७५०४८०७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RIMA SUBHASH DUTTAROY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

RI MA S U B H AS H 2.5.4.20=487393c812e41c98e63a7a73c63e1d078da4c3 
¢899b4307a07d4d99b40a7d635, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


D UTTA ROY serialNumber=B813A4CECE1744D0527A20F20D15FC2 
FFC7D4457A8AE2120E0D35781B42C049C, cn=RIMA 
SUBHASH DUTTAROY 
Date: 2023.10.13 17:35:01 +05'30' 


(रिमा दत्तरॉय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) मा.उपमुख्यमंत्री व मंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा.उपमुख्यमंत्री व मंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५) प्रधान सचिव, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 

७) सर्व संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

९) महालेखापाल, १/२ (लेखापरीक्षा),मुंबई/नागपूर 

१०) उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

११)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३) ळेखाधिकारी(आहरण व संवितरण), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१४) मे.कॅन इमेज,वसई, मे.क्रिशा इन्ट्राट्रेड प्रा.लि. आणि औरंगाबाद/ युनिवर्सल ट्रेडलिक, 
अहमदनगर यांना माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे मार्फत. 

१५) निवडनस्ती (का.३४), सामान्य प्रशासन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


